RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ४ , अंक १२ ९ ]] 


बुधवार , नोव्हेंबर २८ , २०१८ / अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक २१ ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०१८ . 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 


क्रमांक कृषिआ. १६१८ / प्र.क्र .१४४ / १६ ओ. - भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल याद्वारे , कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अखत्यारीतील कृषि 
आयुक्तालयाच्या अधिनस्त कृषि पर्यवेक्षक ( गट - क) या पदावर निवडीने नियुक्तीकरिता विभागीय मर्यादित परीक्षेसाठी पुढीलप्रमाणेनियम करीत 
आहेत 


१ . संक्षिप्त नाव. - या नियमांना कृषि आयुक्तालयामधील कृषि पर्यवेक्षक ( गट- क ) ( मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा) नियम, २०१८ , 
असे म्हणावे. 


२ . 


व्याख्या . या नियमांत संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर , 

( क ) “ आयुक्तालय ” याचा अर्थ, कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अंतर्गत कृषि आयुक्तालय, 
असा आहे 


3 


( ख ) “विभागीय परीक्षा ” याचा अर्थ, कृषि आयुक्तालयामधील कृषि सहायक ( गट -क ) मधून कृषि पर्यवेक्षक ( गट-क ) पदावर 
निवडीने नियुक्तीसाठी घेण्यात येणारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा असा आहे ; 

( ग ) “ संभाग ” याचा अर्थ, कृषि विभागातील निश्चित केलेले प्रादेशिक संभाग पुणे, ठाणे, नाशिक , कोल्हापूर, औरंगाबाद , लातूर , 


अमरावती व नागपूर ; 


भाग चार - अ -२१ ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, नोव्हेंबर २८, २०१८ / अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


३ . 


विभागीय परीक्षेसाठी पात्र व्यक्ती. विभागीय परीक्षेसाठी खालील पात्रता धारण करणाऱ्या व्यक्ती अर्ज करू शकतील 

( १) ज्यावर्षीविभागीय परीक्षेचे आयोजन करणे प्रस्तावित आहे, त्या वर्षातील १ जानेवारी रोजी कृषि आयुक्तालयाच्या अधिनस्त 
कार्यालयात कृषि सहायक ( गट - क ) या पदावर ५ वर्षे नियमित सेवा केलेल्या व्यक्ती ; 


स्पष्टीकरण.- या नियमाखाली ५ वर्षांची नियमित सेवेची गणना करताना , 


( क ) नामनिर्देशनाने नियुक्त झालेल्या व्यक्तींसाठी , कृषि सेवक पदाचा तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण केल्यापासून , 

( ख ) पदोन्नतीने नियुक्त झालेल्या व्यक्तींसाठी, नियमित पदोन्नतीच्या दिनांकापासून , 
( २) कृषि सहायक पदावर सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्या व्यक्ती 
( ३ ) शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेली संगणक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्या व्यक्ती; आणि 

( ४ ) एतदर्थमंडळाने विहित केलेल्या नियमातील तरतुदीनुसार ज्या व्यक्ती हिंदी भाषा परीक्षा व मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या 
आहेत किंवा त्यांनी यापूर्वीच सदर परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे वा सदर परीक्षा देण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

विभागीय परीक्षा.- (१) कृषि विभागाच्या संभाग स्तरावरील मुख्यालयी संबंधित विभागीय कृषि सहसंचालक यांचे देखरेख व 
नियंत्रणाखाली विभागीय परीक्षा घेण्यात येईल . 


( २) विभागीय परीक्षेसाठी या नियमांसोबतच्या परिशिष्टानुसार दोन पेपर असतील . सामान्य विषय ( पेपर -१ ) व कृषि विभागाचे विषय 
( पेपर -२ ). 

( ३) प्रत्येक पेपरसाठी १०० गुण आणि तितकेच प्रश्न आणि ९ ० मिनिटांचा कालावधी असेल . 
( ४ ) विभागीय परीक्षेसाठी या नियमांसोबतच्या परिशिष्टातील अभ्यासक्रमावर आधारित वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाची प्रश्नपत्रिका 


असेल . 


परिशिष्ट 


१ . 


विभागीय परीक्षा योजना : 


प्रश्नपत्रिका 


विषय 


दर्जा 


माध्यम 


प्रश्नसंख्या 


कालावधी 


परीक्षचे 


व गुण 


स्वरूप 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


सामान्य विषय 


२० 


दीड तास 


इंग्रजी 
मराठी 


दहावी 
दहावी 


इंग्रजी 
मराठी 
मराठी 


वस्तुनिष्ठ व 
बहुपर्यायी 


( पेपर-१) 


३० 


सामान्य ज्ञान 


३० 


मराठी 


२० 


अंकगणित व 
बुद्धिमत्ता चाचणी 


एकूण गुण 


१०० 


कृषि विभागाचे 


मराठी 


५० 


दीड तास 


वस्तुनिष्ठ व 
बहुपर्यायी 


विषय ( पेपर -२) 


कार्यालयीन 
कामकाजाचे ज्ञान व 

पद्धती . 
कृषि व संलग्न 
विभागातील योजना. 

आपत्ती 


मराठी 


४० 


मराठी 


१० 


व्यवस्थापन 


एकूण 


१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, नोव्हेंबर २८, २०१८/ अग्रहायण ७, 


शके १ ९ ४० 


३ 


२ . 


अभ्यासक्रम : 


( क ) पेपर -१ 


अ.क्र . 


विषय 
( २ ) 


अभ्यासक्रम 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


मराठी 


व्याकरण , शुद्धलेखन , विरामचिन्हे, शब्दांच्या जाती, काळ व अर्थ, वाक्यप्रचार , 
शब्दसिद्धी, पारिभाषिक शब्द , म्हणी. 


२ 


इंग्रजी 


Common Vocabulary , Sentence structure , Grammar , 
Comprehension ofpassage, Synonym , Antonym , oneword 
substitution . 


३ 


सामान्य ज्ञान 


महाराष्ट्राचा इतिहास व भूगोल, कृषि , कला, क्रीडा, साहित्य , पुरस्कार , चालू 
घडामोडी, भारतीय राज्यघटनेचा अभ्यास . 
बेरीज , वजाबाकी , गुणाकार , भागाकार , दशांश , अपूर्णांक व टक्केवारी 
उमेदवार किती लवकर व अचूक विचार करू शकतो, हे आजमावण्यासाठी 


४ 


अंकगणित 


५ 


बुद्धिमत्ता 


प्रश्न . 


( ख ) प्रश्नपत्रिका-२ 


अ.क्र . 


अभ्यासक्रम 


विषय 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


कार्यालयीन कामकाजाचे ज्ञान व पद्धती 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, मुंबईवित्तीय नियम व वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका , 
महाराष्ट्र कोषागार नियम ,केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ ( २००५ 
चा अधिनियम २२), कार्यालयीन कामकाज , पत्रलेखन इत्यादी. 


~ 


२ 


कृषि व संलग्न विभागातील योजना 


कृषि व संलग्न विभागाच्या महत्त्वाच्या योजना, अर्थसंकल्पीय बाबी , योजनांची 
नावे, अनुदान मर्यादा, केंद्र- राज्य हिस्सा, लाभार्थी पात्रता इत्यादी मार्गदर्शक सूचना. 
व्याख्या, प्रकार व वर्गीकरण, पूर, अवर्षण, भूकंप, त्सुनामी व भूस्खलन इत्यादी . 


३ 


आपत्ती व्यवस्थापन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


सु . सं . धपाटे , 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - अ -२१ ९ -२ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ, नोव्हेंबर २८ , २०१८ / अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


AGRICULTURE , ANIMAL HUSBANDRY , DAIRY DEVELOPMENT AND 

FISHERIES DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 

Mumbai 400 032 , dated the 28th November 2018 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


No. Krishiaa - 1618 /CR144 / 160. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of 
the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the following rules 
regulating the Limited Departmental Competitive Examination for the selection to the post of the Agriculture 
Supervisor (Group C ) in the Commissionerate of Agriculture under the Agriculture , Animal Husbandry , 
Dairy Development and Fisheries Department, namely 

1 . Short title . — These rules may be called the Agriculture Supervisor(Group C ) in the 
Commissionerate of Agriculture (Limited Departmental Competitive Examination ) Rules , 2018 . 

2. Definitions. In these rules, unless the context requires otherwise , - 


( a ) "Commissionerate ” means the Commissionerate of Agriculture under the Agriculture , Animal 
Husbandry , Dairy Development and Fisheries Department ; 


( 6 ) "Departmental Examination " means the Limited Departmental Competitive Examination 
conducted for selection on the post of Agricultural Supervisor (Group C ) in the Commissionerate of 
the persons holding the post of Agriculture Assistant (Group C ) in the Commissionerate ; 

( C) “ Division ” means Agricultural Divisions that is Pune, Thane , Nashik , Kolhapur, Aurangabad , 
Latur, Amaravati and Nagpur. 


3. Persons eligible to appear for Departmental Examination . — The following persons are eligible to 
appear for the Departmental Examination : 

(1) Persons who have completed five years regular service on the post of Agriculture Assistant 
(Group C ) in the Commissionerate on the 1st January of year in which the Departmental Examination 
is proposed to be conducted ; 


Explanation . — For the purposes of this clause a period of five years regular service shall be 
counted , - 

(a ) in case of recruitmentby nomination , from completion of a period of three years as a 
Krishi Sewak ; 


( b ) in case of appointment by promotion , from the date of regular promotion ; 
(ii) Persons who have passed Departmental Examination for the post of Agriculture Assistant ; 

(ii) Personswho possess a certificate in Computer Operations as prescribed by the Directorate 
of Information Technology , Government ofMaharashtra , from time to time ; and 

(iv) Persons who have passed the Examinations in Hindi and Marathi languages according to 
the rules made in that behalf , unless he has already passed , or has been exempted from passing 
those examinations . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, नोव्हेंबर २८, २०१८ / अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


4. Departmental Examination.— (1) The DepartmentalExamination shallbe conducted at the divisional 
headquarter level under supervision and control of concerned Joint Director (Agriculture ) of the Division . 
(2 ) The Departmental Examination shall comprise of two papers, one is General Subjects (Paper-I) and 
another is Departmental Subjects (Paper- II), specified in the Schedule appended to these rules.(3 ) Each 
paper shall be of 100 marks and ofone and half hours duration . (4 ) The Departmental Examination Pattern 
shall contain multiple choice question papers of the subjects ,based on the Syllabus as specified in the 
Schedule appended thereto . 


Schedule 


1. Departmental Examination Pattern. 


Papers 


Subjects 


Level 


Medium 


Time 


Type of 
Examination 


Number 

of 
Questions 
and Marks 

(5 ) 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(6 ) 


(7 ) 


General 
Subjects (Paper -1) 


SSC 


20 


English 
Marathi 


SSC 


30 


English 

Marathi 
GeneralKnowledge 

Numerical and 
Reasoning Test 


One Objective and 
and half multiple 
hours Choice 

questions 


Marathi 


30 


Marathi 


20 


Total 


100 


Marathi 


50 


Departmental 
Subjects (Paper-II) 


Knowledge 

of Office 
procedure 


One 
and 
half 
hours 


Objective and 

multiple 

Choice 
questions 


Marathi 


40 


Schemes of 

Agriculture 
Department and 
allied Departments 


Marathi 


10 


Disaster 
Management 


Total 


100 


2. Syllabus. 


( a ) Paper- 1 


Sr. No. 

( 1) 


Subjects 

( 2 ) 


Syllabus 

( 3 ) 


1 . 


Marathi 


Grammar, correct writing, punctuation , parts of speech , 
tense , idioms, word structure , etymology of words , 
phrases . 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ, नोव्हेंबर २८ , २०१८ / अग्रहायण ७, शके १९ ४० 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


2 . 


English 


Common vocabulary ,Sentence structure , Grammar , 
Comprehension of passage, Synonyms, Antonyms, one 
word substitution . 


3 . 


General knowledge 


History and Geography ofMaharashtra , Agriculture, Arts , 
Sports , Literature , Awards , Current Affairs, Knowledge of 
Indian Constitution . 


4 . 


Numerical Ability 


Addition , Subtraction , Multiplication , Division , Decimal 
Digits, Percentage . 
Questions to ascertain candidate s thinking. 


5 . 


Reasoning 


(b ) Paper -11 


Sr. No. 

( 1) 


Subjects 

(2 ) 


Syllabus 

(3 ) 


1 . 


Knowledge of Office procedure 


All Maharashtra Civil Services Rules , Mumbai Financial 
Rules and Financial Power Rules Booklet, Maharashtra 
Treasury Rules, the Right to Information Act, 2005 ( 22 of 
2005 ), Official Work , Letter Writing, etc. 


2 . 


Schemes implemented by 
Agriculture Department and 
allied Departments. 


Important Schemes implemented by Agriculture and 
allied Departments , Budgetary Provisions , Subsidies, 
Central and State Share , Beneficiary Conditions and 
Guidelines . 


3 . 


Disaster Management 


Definition , Types and Differentiation , Flood , Drought, 
Earthquake , Tsunami and Land Slide , etc. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


S. S. DHAPATE , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


